धुळे येथे दिनांक 06/9/2093 रोजी झालेल्या 
दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी 
उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधिझांची 
नियुक्ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.पीआरओ- ०७१३/प्र.क्र.३०/विशा-२ 
गृह विभाग, मादाम कामा मार्ग, हूतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०१६. 


धुळे शहर येथे दिनांक ०६/०१/२०१३ रोजी आझाद नगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील चैनी रोड, 
मच्छीबाजार परिसर, येथील हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थाचे बिल न दिल्याने वाद निर्माण होवून हॉटेल 
मालक, त्यांचे नोकर व तेथील युवकांमध्ये वाद निर्माण झाला. याठिकाणी मिश्र लोकवस्ती असल्यामुळे 
या घटनेची प्रतिक्रिया मोठया प्रमाणात उमटली व धुळे शहरात जातीय तणाव निर्माण होवून त्याचे 
रुपांतर दंगलीत झाले. त्यामुळे या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. धुळे शहर येथे दि.०६/१/२०१३ रोजी झालेल्या दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी 
शासन श्री.के.यु.चांदिवाल, निवृत्त न्यायमूर्ती, उच्च न्यायाळय यांची एक सदस्यीय समिती 
नियुक्‍त करीत आहे. 

२. सदर चौकशीची मुदत ६ महिन्याची राहील 

३. सदर चौकशीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल. 

धुळे शहर येथे दिनांक ६/१/२०१३ रोजी दंगल घडण्यास कारणीभूत झालेली परिस्थिती 

आणि घटनांचा क्रम. 

सदर दंगल घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या, व्यक्‍ती/व्यक्‍तीचा गट किंवा संघटना 

कारणीभूत होती काय? 

सदर दंगलीमुळे उदभळेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलीस 

यंत्रणेने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेश्ी होती किंवा 

कसे? 

सदरहू परिस्थिती हाताळताना पोळीस गोळीबार समर्थनीय आणि योग्य कार्यपध्दतीचे 

पालन करुन झाला होता किंवा कसे? 

५) वर नमूद केलेल्या मुद्दा क्रमांक २,३ व ४ बाबत जबाबदारी निश्चित करणे. 
६) अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व पोलीसांनी करावयाच्या 
कायमस्वरुपी उपाययोजना सुचविणे. 
७) सदर घटनांच्या अनुषंगाने अन्य इतर महत्वाची शिफारस. 
४. चौकशी समितीचे मानधन व इतर सवलतीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येत आहेत. 


Ee) 
~~ 


ट्ट 


AN 
~~ 


9 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ- ०७१३/प्र.क्र.३०/विशा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१४१६०५०८६६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Digamber Rambhau 


7 Keny 
D | g a mM b € | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, cn=Di ber Rambh 
Ra mM b ha U Ke ny rg arashtra, cn=Digamber Rambhau 
Date: 2016.03.14 16:10:04 +05'30' 
(दि. रा. केणी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 


प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित :- 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


9) 
) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री (Brey) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


£59) 


अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (विध व परामर्शी), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०) सचिव (विशेष), मंत्रालय, मुंबई 

99) सह सचिव (विझा-२), मंत्राळय, मुंबई 

१२) जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, 

93) पोलीस अधीक्षक, धुळे 

१४) महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


S 


(९ 


१६) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (अर्थसंकल्प-११/व्यय-७) 

१७) प्रोथोनोटरी आणि सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई 

१८)प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई 

१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

२०) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

२१) श्री.के.यु.चांदिवाल, चौकशी अधिकारी तथा निवृत्त न्यायाधिश,प्लॉट नं.८४, “उत्तम” एन- 
३ सिडको, उच्च न्यायालय जवळ, औरंगाबाद 

२२) निवड नस्ती (विजा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


